“Modal Solar Village Project For PvTG 
habitations/ padas/ village/ remote 
village आदिम जमातीचे गुडा/ पाडा/ वस्ती/ 
गाव हे मॉडल सोलर गाव निर्माण करणे” या 
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १८/ ३/२०२१ 


संदर्भ- 


१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७ /का-१९ दि. १५.०२.२०२१ 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्र. विकेस २०२१-/प्र.क्र.०४/का८(५) दि. १८.०२.२०२१ 


शुद्धिपत्रक- 

संदर्भाधिन शासननिर्णयान्वये विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत Modal Solar Village Project For 
PvTG habitations / padas /village /remote village ही रु. 9400.00 लक्ष किंमतीची योजना 
राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता प्रदान करणेत आली आहे. सदर योजना विशेष 
केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत सन २०१५-१६ या सालाकरीता मंजुर करणेत आली आहे. तथापि, संदर्भाधिन 
शासननिर्णयान्वये योजनेचे मंजुर वर्ष सन २०१६-१७ असे नमुद करणेत आले आहे. तसेच, योजना 
अंमलबजावणी कार्यक्षेत्रामध्ये प्रकल्प कार्यालय अहेरी चा उल्लेख २ वेळा करणेत येऊन प्रकल्प 
कार्यालय गडचिरोलीचा उल्लेख करणे राहुन गेले आहे. त्यानुषंगाने सदर शासननिर्णयामध्ये 
सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचारधिन होते. 


२. आता, त्यानुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये व त्यासोबतच्या परिशिष्टामध्ये , 
क. ज्या ठिकाणी योजनेचे मंजुर वर्ष “सन २०१६-१७” असा उल्लेख करणेत आळा आहे अशा 
सर्व ठिकाणी योजनेचे मंजुर वर्ष “सन २०१५-१६” असे वाचावे. 


ख. शासननिर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ मधील मुद्दा क्रमांक ४ योजनेचे कार्यक्षेत्र मध्ये प्रकल्प 
कार्यालय अहेरीचा उल्लेख दोनदा करणेत आला आहे. सदर प्रकल्प कार्यालयाचा उल्लेख 
एकदाच करणेत येत आहे तर प्रकल्प कार्यालय गडचिरोलीचा समावेश करणेत येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. १२७ /का-१९ 


3. हे शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१४५७५२०९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


—O 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे. 

प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक, डहाणू, जवहार, 
शहापूर, पेण , घोडेगाव, पांढरकवडा, किनवट, अहेरी, भामरगड, चंद्रपुर, गडचिरोली. 
१०) संचालक, मेडा. 

११) संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१२) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


2 (९७ 0 उर aS SS 32 


wen 


पृष्ठ २ पैकी 2 


